अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी 
दिल्ली यांनी दिलेली मान्यतेस अनुसरून 
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून बी फार्मसी 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास झासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३१/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१९/ 
प्र.क्र.१३१/तांशि-४, दिनांक १०/६/२०१९ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 2/ 
एनजीपी /मान्यता/२०१९/११८८, दि. २०.०८.२०१९ 


प्रस्तावना : 

वाल्मीक नाईक कॉलेज ऑफ फार्मसी, कन्नड, जि.औरंगाबाद ही संस्था (बी.फार्मसी -६० प्रवेशा 
क्षमता) शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून सुरु करण्यास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता 
दिलेली आहे. मात्र डी.फार्मसी व बी.फार्मसी अभ्यासक्रमापैकी फक्त डी.फार्मसी अभ्यासक्रमास 
पी.सी.आय. ची मान्यता असल्याने वर नमूद दिनांक १०/६/२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या 
Annexure “A” मधील अ.क्र.१२ मध्ये फक्त डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या “६०” प्रवेश क्षमतेचा GATAST 
करण्यात आला होता. तथापि, आता सदर संस्थेस “६०” प्रवेश क्षमतेसह बी.फार्मसी अभ्यासक्रमास 
फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडियाने मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन या महाविद्यालयात बी.फार्मसी-६० 
प्रवेशा क्षमतेस शासन मान्यतेबाबत प्रस्ताव तंत्र शिक्षण संचालकांनी शासनास सादर केला होता. त्यास 
मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली या 
संस्थांनी दिलेली मान्यता विचारात घेता, शौक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून वाल्मीक नाईक कॉलेज ऑफ 
फार्मसी, कन्नड, जि.औरंगाबाद या महाविद्यालयात कायम विना अनुदानित तत्वावर “go” Waar 
क्षमतेसह बी.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. ही शासन मान्यता वर नमूद दिनांक १०/६/२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या अटी 
व शातींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१३१/तांशि-४ 


2. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९०५१२०८१३७००८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क 
SA NJAY A U D U M BA R 25. a 1 eset ochez30 ahead s830 


le=. , street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serial [Num 73579b34fa622983d8fb647780fbef 1d35a1ca975955e 


D ) H A R U R KA R ७919३30800, ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


Date: 2019.09.07 15:12:36 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत, 


४९, खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग, बांद्रा (Ta), मुंबई ४०००५१ 


३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रश्ञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 


६. संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 


नवी दिल्ली. 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गालिब 


मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 


१०.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 


११.कक्ष अधिकारी (तांशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


